शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था 
आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची कॅस योजनेंतर्गत 
वरिष्ठ व निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, दि. २७.०२.१९८९. 

शासन निर्णय क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, दि. ०३.०४.२००३. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि १ दि. १५.०२.२०११ 

५. शासन निर्णय क्र. एनजीसी २००९/(२४३/०९)/विशि-१, दि. १२.०८.२००९. 

६. शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९. 

७. शासन निर्णय क्र. एनजीसी - १२९८ /(४६१९)/विशि-४ दि. ११.१२.१९९९. 

८. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे क्र. 9-2/2008(EC/PS)Pt. VII दि. 09.92.2092 

९. शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०१३/(१९२/१३)/मशि-१, दि. ०५.०८.२०१३. 

१०. शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/(प्रक. ४२०/१३) ABT १, दि. ३१.१.२०१५ 

११. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. अधिसूचना क्र. एफ 9-2/209§(PS/Amendment), 
दि. ११.०७.२०१६ 

१२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.३३/१७/विशि-१, 
दि. ०४.०३.२०१७ 

१३. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/स्थाननिश्चिती/प्रशा-१/ 
२८९३, दि. ०१.०३.२०१९. 

१४. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/स्थाननिश्चिती/प्रशा-१/ 

१५२५४, दि. २५.११.२०१९. 


Cc £40 A -O 


शासन निर्णय :- 

शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक / शारिरीक 
शिक्षण निर्देशक / ग्रंथपाल यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. 
३०.०६.२०१० अधिसुचनेन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) 
लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१ दि. 
१५.०२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/ संस्था आणि झासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना पाचव्या व सहाव्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारसी अनुक्रमे शासन निर्णय दि. ११.१२.१९९९ व दि. १२.०८.२००९ अन्वये लागू करण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. अधिसूचना क्र. एफ १-२/ २०१६ 
(PS/Amendment), दि. ११.०७.२०१६ अधिसुचनेन्वये सुधारित निकष विहित केले असून सदर अधिसूचनेतील 
तरतुदी शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.३३/१७/विशि-१, दि. ०४.०३.२०१७ 
अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. 

राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 


क्र. एससीपी -२०१३/ (१९२/१३)/मशि-१, दि. ०५.०८.२०१३ समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या 
बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या 
संदर्भाधिन पत्र क्र. १३,१४ अन्वये शासकीय कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्याळय/ संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल यांची वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 

शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील काही सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार स्थाननिश्चिती 
करण्याची बाब त्यांनी सदर काळात उदबोधन वर्ग व उजाळा वर्ग विहीत कालावधीत पूर्ण न केल्याने प्रलंबित होती. 
अशा सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांना उदबोधन वर्ग व उजाळा वर्ग पुर्ण करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने त्यांच्या क्र. 9-2/2ooR(EC/PS)Pt. Vill दि. ०७.१२.२०१२ पत्रान्वये दिलेली मुदतवाढ तसेच शासन 
निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९ अन्वये वरिष्ठ व निवडश्रेण्यांमध्ये 
स्थाननिश्चिती करतांना खंडीत सेवा ग्राहय धरण्यासंदर्भात विहित केलेले निकष विचारात घेवून तसेच सहाव्या 
वेतन आयोगाच्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० व 
अधिसूचना क्र. एफ 9-2/209&(PS/Amendment), दि. ११.०७.२०१६ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या 
सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या ५४ सहाय्यक प्राध्यापक/ग्रंथपाळ यांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) वरिष्ठश्रेणी 
व निवडश्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणीत स्थाननिश्चिती देण्याबाबत वेतनश्रेणीचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


स्थान  निश्चितीतील | दि. ०१.०१.१९९६ पासून पुढे दि. ०१.०१.२००६ पासुन पुढे 
श्रेणी 

वरिष्ठ श्रेणी रु. १००००-१५२००/- रु १५६००-३९१०० (ग्रेड वेतन- ७०००/-) 
निवड श्रेणी रु. १२०००-१८३००/- रु १५६००-३९१०० (ग्रेड वेतन - ८०००/- 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 
३. श्री. शरदकुमार नरवाडे यांचा ६९ दिवसांचा सेवाखंड क्षमापित करुन त्यांची स्थाननिश्चिती करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच ज्या सहाय्यक प्राध्यापक/ग्रंथपाळ यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी 
अशासकीय महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अशा सहाय्यक 
प्राध्यापक व ग्रंथपाळ यांनी शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९ व 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ मध्ये 
सेवाखंड क्षमापित करण्यासंदर्भात विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केळी असल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. 

यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्रमांक एनजीसी २००९/ (२४३/०९) / 
विशि-१, दि. १२/८/२००९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२३१६०६३१९२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manisha bie यी 

Pravin Kini काय लकण णरिकत 
(म. प्र.किणी) 

सहपत्र :- प्रपत्र- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. सर्व प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

९. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 

qo. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल यांना संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांच्यामार्फत 
११. निवडनस्ती/मशि-१. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १, दिनांक 23.22.2028 सोबतचे 


प्रपत्र - अ 

दि सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक 

वरिष्ठ श्रेणी वड श्रेणी 

७०००/- ८०००/- 

१. | ST अफरोज जब अरेबिक बसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर |.“ | १२-१०-२०१६ 
२. | stats व अर्थशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हाप WRX | -- | 
३. | St कालिदी जहागिरदार अर्थशास्त्र एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई ff | ०२-०४-२०१७ 
४. | डॉ एच ए हुद्दा अर्थशास्त्र FAAS नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर [oe] १३-१०-२०१६ 
५. | डॉ गोतम धुळधुळे अर्थशास्त्र | वसंतराव नाइक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर f= | RRR ROR 
६. | डॉ कपिल आर सिंघेल इंग्रजी | वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर ae १३-१०-२०१६ 
७. | श्री गौतम मधुकर म इंग्रजी | महाराणी ताराबाइ शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, कोल्हाप |: “हे || “१०१३०१३ 
८. | डॉ नरेंद्र जी राठ इतिहास TART नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर शिक यो १२-१०-२०१६ 
९, | पंकज उध्दव लांडे इलेक्ट्रॉनिक्स राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर २३-०२-२०१७ शिका 
१०. | डॉ श्रीम सरोशा काइ 'उदु | वसंतराव नाइक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर |. ea |. eee 
११. | श्रीम.अनिता देसले विधी | शासकोस विधी महाविद्यालय, मुंब ०२-०२-२०७ [| -. | 
१२. | डॉ सर्जेराव पांडुरंग चव्हाण गणित महाराणी ताराबाई शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, कोल्हापूर | =| व्यक ROR 
१३. | श्रीम साधना सु प गृहअर्थश वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर |“ “अ = RRFOR=RORG 
१४. | डॉ. शुभांगी प्रभाकरराव बिदरकर । ग्रंथपाल शासकोय विज्ञान संस्था, औरंगाब शिळे ककि. 
१५. | सो.बैशाली नितीन वाडेकर । जीव भोतीकशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, औरंगाब f= | RROG-RORE 
१६. | डॉ मायावती सतिश प | जेवतंत्रज्ञाना | शासकोय विज्ञान संस्था, औरंगाब ११-०१-२०१७ } == 
१७. | डॉ. राहुल पुंडलिकराव भगत । जेवतंत्रज्ञान | शासकोय विज्ञान संस्था, औरंगाब हन 0०६, | ऊळ. | 
१८. | डॉ रिना एन बावनकुळे तत्वज्ञान वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर ३१-१२-२०७ fo 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि ९१, दिनांक २३.१२.२०१९ सोबतचे 


प्रपत्र - अ 

क्र) सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव शिंगी महाविद्यालयाचे नांव | शिफारस करण्यात आलेला दिनांक | 

वरिष्ठ श्रेणी वड श्रेणी 

७०००/- ८०००/- 

१९. | डॉ उज्वला शिवाजी देशमुख प्राणीशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव | =| ११-०९-२०१६ 
२०. | डॉ. अरुणा के कावडकर । प्राणोशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर f=] 'ऐ0०0९-२०१७ 
२९. | डॉ मिलिंद दत्तोपंत काळे प्राणीशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, SANT १९७९०९७१६६. | _- ७ _ - 
२२. | डा मृणाली वासुदेव कागवाडे प्राणीशास्त्र एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंबई woes th ०२-०४-२०१७ 
२३. | डॉ पराग पुरुषोत्तम मसराम | प्राणोशास्त्र | एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंब् BoM f ३ 
२४. | डॉ. ए.आय.खान भूगोल शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाब् | = | २६-०७-२०१६ 
२५. | डॉ.नंदा विनायक URIS भूगोल शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव शिळा, 
२६. | डॉ चरणदास युवराज कांबळे भूगोल | महाराणी ताराबाई शासकोय अध्यापक महाविद्यालय, कोल्हाप f= | 08 -08-RORK 
२७. | डॉ मोहन ए सोनार भूशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, औरंगाब | = | oR OR ROR 
२८. | St केतको केतन पाटणकर ।भोतिकशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर i; eal ११-१०-२०१६ 
२९. | श्री शरदकुमार गणपतराव नरवाडे | भौतिकशास्त्र | शासकोय न्यायसहायक विज्ञान संस्था, औरंगाब Sec | - ॥७५-_--॥| 
३०. | श्रीम सविता SI | भोतिकशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, मुंब् |. > || ०५-१०-२०१२ 
३१. | डा वासुदेवराव जगन्नाथ गावंडे | भौतिकशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव f= | ११-०९-२०१६ 
३२. | डॉ जयश्री श्रीनिवास देसाई a एलफिस्टन महाविद्यालय, मुंब सुधारित १२-१०-२०१६ 

१२/९०/२०११ 
३३. | डॉ विशाखा संजय कांबळे मराठी. | वसंतराव नाईक शासकोय कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर |_._ ee oi १३-१२-२०१६ 
३४. | डॉ.संजय यशवंत लोहकरे |मराठी | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव १७-०३२-२०७ |. - | 
३५. | डॉ पुष्पा व्ही उतकर (भाग्यवंत) | मानसशास्त्र शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, ANTS | =| oR OR ROR 
२३६. | डॉ विठठल के दुबूले मानसशास्त्र बसंतराव नाईक MAHA कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर Lae १२-१०-२०१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १, दिनांक 23.22.2028 सोबतचे 


प्रपत्र - अ 

क्र. सहाय्यक प्राध्यापकाचे नांव विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक 

वरिष्ठ श्रेणी वडश्रेणी 

७०००/- ८०००/- 
३७. | डॉ सय्यद आबेद सय्यद अब्दुल  । रसायनशास्त्र शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाब शिंग २८-०९-२०१६ 
हमीद 

३८. | St मोहम्मद इद्रोस मो. सिद्दिक रसायनशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर jis ०६-१०-२०१६ 
३९. | डॉ विशाल बाणेवार रसायनशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव | =|] ऐडॅ-०९-२०१८ 
४०. | डॉ माधुरी पी भिसे रसायनशास्त्र शासकोय विज्ञान संस्था, मुंब् ०९-०३-२०४ | -- | 
४१. | डॉ बाबासाहेब दादासाहेब भोसले । रसायनशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर Lee | ११-०९-२०१६ 
४२. | डॉ.रामकृष्ण पी पवार रसायनशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव F=f RR RO-RORE 
४३. | डॉ सुनिल सदाशिव इंगळे राज्यशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव गत -सरद..॥ 9७. | 
Sv.) डा श्रीम कल्पना व्ही कोठाळे | वनस्पतीशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, SANT | = |] १२-१०-२०१७ 
४५.। डॉ सुलोचना रामसिंग राठोड | वनस्पतीशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाब २२-०३-२०१७७ | --..___ | 
४६. | डॉ वर्षा दि ec | वनस्पतीशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमराव f=] २१-०९-२०१६ 
४७.) डॉ अंजली राजेंद्र प | वनस्पतीशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर | =| ११-०९-२०१६ 
४८. | डा अंजली अरविंद आळेकर वाणिज्य प्माईल युसूफ महाविद्यालय, मुब् ०९-०१-२०१६ oe] 
४९. | डॉ तुकाराम बिरुमल गाढवे वाणिज्य सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंब २७०द रनर | ... ७३. _- | 
५०. | डॉ. श्रीम वेशाली संतोष देशमुख |संगीत | शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाब Pf ०४-१२-२०१६ 
५१. | डॉ अरुण रामधन पवार संस्कृत FAR नाईक MAHA कला व समाजविज्ञान संस्था, नागपूर १३-०४-२०१७ lt क = 
५२. | सुरेखा अशोक दंडारे-वसेकर | समाजशास्त्र शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाब् ee १८-११-२०१७ 
५३. | डॉ सुरेंद्र ठाकूर समाजशास्त्र शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाब् | =| oR 08- ROR 
५४.| St अभय के खांबोरकर सांख्यको शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर ae १८-०२-२०१७ 


